प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा 
दुग्धविकास प्रकल्प या कार्यालयासाठी 
अधिका-यांच्या सेवा वर्ग करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१८. 


वाचा- 

) या विभागाचा शासन आदेशा क्रमांक : एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४, दि.१२.०९.२०१७ 

) या विभागाचा शासन आदेडा क्रमांक : पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१, दि.३१.०५.२०१८. 

) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन sear क्र.पविअ- 
१/प्र.क्र.-६४/एनडीडीबी/ १४२२/२०१८/पसं-२, दि.१४.०६.२०१८. 


20 


AD 


AN 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


संदर्भिय दि.१२.०९.२०१७ च्या शासन आदेशान्वये डॉ.अनिरूध्द मुकुंद पाठक, पशुधन विकास 
अधिकारी (विस्तार) यांची प्रकल्प संचाळक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प या कार्यालयासाठी 
सेवा वर्ग करण्यात आली होती. परंतु दि.३१.०५.२०१८ रोजीच्या शासन आदेशान्वये डॉ.अनिरूध्द मुकुंद 
पाठक, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती आर्वी, जि.वर्धा, यांची बदली जिल्हा 
पश्युवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय, नागपूर येथे झाल्याने शासन आदेश दि.१२.०९.२०१७मध्ये “मुळ कार्यरत 
कायलिय- पंचायत MAA BTA, जि वर्धा सेवावर्ग केल्याचे कायालरिय- विदर्भ व यराठवाडा दुग्धविकास 
प्रकल्प/विदर्थाविथाग ” 


याऐवजी 
“मूळ कार्यरत कार्यालय -जिल्हा पश्युवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय, नागपूर सेवा वर्ग केल्याचे कार्यालय- 
विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प (नागपूर विभाग)” 
असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१५४८२२६५०१ असा आहे. सदरचे शासन 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran V Kurundk 
ent Of 


ig) 
1 DN: c=IN, 
Iran Maharast 
ostalCode=40 Mi ht 
4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9 


2. 
K [| n k I b8e00b9c1a35b509d 1f6850ddcc783bd 
1 1 | a b12090f, १01८८ 


(किरण कुरुंदकर) 
शासनाचे सचिव 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एमएलके-२०१७/प्र.क्र.११३/पदुम-४ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

६. सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ७. 

८. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

९. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.विभागीय आयुक्‍त, नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद. 

११.जिल्हाधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, 
नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र WTA विकास मंडळ, कुक्कुट प्रक्षेत्र आवार, कृषी नगर, 
जुना आर.टी.ओ.रोड, अकोला. 

१४.उप सचिव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.उप सचिव, दुग्धव्यवसाय विकास, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पू), मुंबई. 

१७.प्रकल्प संचालक, विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प द्वारा, मदर डेअरी, सिव्हील लाईन्स, 
नागपूर. 

१८. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुध संघ (महानंद), गोरेगाव (पृ), मुंबई. 

१९.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग. 

२०.प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व लातूर विभाग. 

२१.जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, चंद्रपूर, 
लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

२२.जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, 
यवतमाळ, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

२३.जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, 
चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, जालना व उस्मानाबाद. 

२४.प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, वर्धा. 

२५.निवडनस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


